सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा 
योजनेस सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय 
वर्षातील निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपअ-२०२३/प्र.क्र.३९/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ ऑगस्ट, 2023 


वाचा-१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिल, 2023 
२. शासन निर्णय क्र. अपअ-२०२३/ प्र.क्र.३९/ का-९, दिनांक-२६/६/२०२३ 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाचा १९५८ चा अधिनियम व महाराष्ट्र अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत ही योजना 
राबविण्यात येते. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुक्‍त केलेले परिविक्षाधीन /मुक्‍त बंदी/कारागृहातील शिक्षा 
भोगत असलेले बंदी यांनी शासनाकडे पुनर्वसनासाठी मागणी केल्यास त्यांना दि. १४/१०/२०१६ व दि. 
१३/०६/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रु. २५,०००/- पर्यंत सहायक अनुदान वस्तूरुपाने दिले जाते. 


शासन निर्णय 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत “सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना” या योजनेस सन 
२०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय वर्षात मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०६ सुधार सेवा, 
(०१) सराईत अपराधी व अपराधी परिवीक्षा योजना, (०१) (०१) सराईत अपराधी व अपराधी परिवीक्षा योजना 
(कार्यक्रम) (२२३५-०११३) या लेखाशीर्षाखाली ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टासाठी रु.४०.०० लक्ष 
(रु. चाळीस लक्ष फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित असून संदर्भ क्र. २ अन्वये रु.०४.०० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. आता वित्त विभागाच्या मान्यतेने या शासन निर्णयाद्वारे रु.१४.०० लक्ष (रु. चौदा लक्ष फक्त) 
निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि. १२/४/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.९ मध्ये नमूद 
HEV TATA पुर्तता करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
३. सदर निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 
अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च होईल व खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत सादर करण्यात येईल 
याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


DRT निर्णय क्रमांकः अपअ-२०२३/प्र.क्र.३९/का-९ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २१६/व्यय-६, 
दि. १४/०७/२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८०७१७२९०११७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHARAD LAXMAN AHIRE 
S H A R A D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b9bd688b9963b30401 eb5b16e2839c534 
LAX M A N 7977c0241ad6e7 15d237585caf58e7, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

seriaINumber=CBEBC5BAAA1E92D127127B9EA6C 


25D4909188956D5D79D31FF8978B7BFD8FC57, 
cn=SHARAD LAXMAN AHIRE 


Date: 2023.08.07 17:31:20 +05'30' 


(शा. ल. अहिरे भा.प्र.से.) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. परिविक्षा अधिक्षक, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

८. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात 
येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

९. निवड नस्ती (का-९) 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


